RNI No.MAHBILL / 2009/ 35530 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण भाग चार 


वर्ष ५ , अंक २४ ] 


शुक्रवार , ऑगस्ट २३ , २०१ ९ / भाद्रपद १, शके १ ९ ४१ 


[ पृष्ठे ३, किंमत : रुपये २३.०० 


असाधारण क्रमांक ४८ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र विधानमंडळाचे अधिनियम व राज्यपालांनी प्रख्यापित केलेले अध्यादेश व केलेले विनियम. 


अनुक्रमणिका 


पृष्ठे 


सन २०१ ९ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक २१.- महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १ ९ ६१ 
यामध्ये आणखी सुधारणा करण्याकरिता अध्यादेश 


१-३ 


ग्रामविकास विभाग 
बांधकाम भवन, २५ , मर्झबान पथ, फोर्ट , मुंबई ४०० ००१, दिनांक २३ ऑगस्ट २०१९ . 
MAHARASHTRA ORDINANCE No. XXI OF 2019 . 

AN ORDINANCE 
FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA ZILLA PARISHADS AND 

PANCHAYAT SAMITIS ACT , 1961. 

सन २०१ ९ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक २१ . 
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम , १९ ६१ यामध्ये आणखी सुधारणा 

करण्याकरिता अध्यादेश. 
ज्याअर्थी, राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नाही ; 
१ ९ ६२ चा आणि ज्याअर्थी, यात यापुढे दिलेल्या प्रयोजनांसाठी, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम , 
महा . ५ . 

१९ ६१ यामध्ये आणखी सुधारणा करण्याकरिता, महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी तात्काळ कार्यवाही करणे जीमुळे आवश्यक 
व्हावे अशी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल त्यांची खात्री पटली आहे ; 


( १ ) 


भाग चार - ४८-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार , ऑगस्ट २३, २०१ ९ / भाद्रपद १, शके 


१ ९ ४१ 


संक्षिप्त नाव व 

प्रारंभ . 


१ . 


सन १ ९ ६२ चा 


२ . 


महा . ५ . 


त्याअर्थी, आता, भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २१३ च्या खंड (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्राचे राज्यपाल, याद्वारे , पुढील अध्यादेश प्रख्यापित करीत आहेत : 

( १) या अध्यादेशास , महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती ( सुधारणा ) अध्यादेश, २०१९ असे 
म्हणावे. 

( २) तो , तात्काळ अंमलात येईल. 

महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९ ६१ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ मुख्य सन् १९ ६२ चा 
महाराष्ट्र 

अधिनियम " 
अधिनियम 

असा करण्यात आला आहे), याच्या कलम ७५ ख मध्ये पुढील परंतुके जादा दाखल करण्यात 
क्रमांक ५ याच्या येतील : 
कलम ७५ ख ची 

परंतु, या कलमाखालील प्राधिकृत करण्याच्या आदेशाचा कालावधी हा चार महिन्यांपेक्षा अधिक 
सुधारणा. 

असणार नाही : 

परंतु आणखी असे की , आदेशात नमूद करावयाच्या अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये, उक्त कालावधी, 
आदेशात विनिर्दिष्ट करण्यात येईल अशा आणखी कालावधीसाठी, वेळोवेळी वाढविण्यात येईल, मात्र अशा 

प्राधिकृत करण्याच्या आदेशाचा कालावधी हा एकूण सहा महिन्यांपेक्षा अधिक असणार नाही . 
सन १ ९ ६२ चा 

मुख्य अधिनियमाच्या कलम ९१ ब मध्ये, पुढील परंतुके जादा दाखल करण्यात येतील 
महाराष्ट्र 
अधिनियम क्रमांक 

परंतु , या कलमाखालील प्राधिकृत करण्याच्या आदेशाचा कालावधी हा चार महिन्यांपेक्षा अधिक 
५ याच्या कलम 

असणार नाही 
९ १ ब ची सुधारणा. 

परंतु, आणखी असे की , आदेशात नमूद करावयाच्या अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये, उक्त कालावधी, 
त्या आदेशात विनर्दिष्ट करण्यात येईल अशा आणखी कालावधीसाठी, वेळोवेळी वाढविण्यात येईल , मात्र 
असा प्राधिकृत करण्याच्या आदेशाचा कालावधी हा एकूण सहा महिन्यांपेक्षा अधिक असणार नाही. ”. 


. 


३ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार , ऑगस्ट २३, २०१ ९ / भाद्रपद १, शके १९ ४१ 


निवेदन 


महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९ ६१ ( १९ ६२ चा महा. ५ ) याची कलमे ७५ ख व 
९ १ ब हे, जेव्हा सर्व पीठासीन अधिकाऱ्यांची पदे एकाचवेळीरिक्त होतात तेव्हा त्या पदांचे सर्व अधिकार वापरण्यासाठी 
आणि त्यांची सर्व कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी अधिकाऱ्यांना प्राधिकार देणारा आदेश काढण्यासाठी अधिकार , राज्य 


शासनास प्रदान करतात . 


२. तथापि , ही कलमे , ज्या कालावधीत असे प्राधिकार परिणामकारक असतील अशा कालावधीची स्पष्ट 


तरतूद करत नाही . 


३ . 


पीठासीन अधिकाऱ्यांची पदे शीघ्रतेने भरली जातात याची सुनिश्चिती करण्यासाठी, या कलमाखाली 
प्राधिकृत करण्याच्या आदेशाचा कालावधी हा चार महिन्यापेक्षा अधिक नसेल इतक्या कालावधीसाठी परिणामक 
असेल आणि अपवादात्मक परिस्थितीत , उक्त कालावधी वेळोवेळी वाढविता येईल, परंतु ज्या कालावधीसाठी अशी 
प्रधिकृती परिणामक असेल, तो एकूण कालावधी हा एकूण सहा महिन्यांपेक्षा अधिक असणार नाही, अशी तरतूद 
करणे इष्ट वाटते . 


४. राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नाही आणि उपरोक्त प्रयोजनांसाठी, महाराष्ट्र 
जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम , १९ ६१ यात आणखी सुधारणा करण्यासाठी महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी 
तात्काळ कार्यवाही करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे अशी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल त्यांची खात्री पटली 
आहे ; म्हणून , हा अध्यादेश प्रख्यापित करण्यात येत आहे. 


मुंबई , 
दिनांक २२ ऑगस्ट २०१ ९ . 


चे. विद्यासागर राव , 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


असीम 

गुप्ता, 
शासनाचे प्रधान सचिव . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE, PRINTED AT GOVERNMENT 
CENTRAL PRESS , 21-A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD ,MUMBAI400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS, 
21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD , MUMBAI 400 004 EDITOR : DIRECTOR DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE . 


